प्रत, 


मे.रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांना दिलेल्या 
महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचे 
नुतनीकरण करण्यास, तसेच, उर्वरित भूखंडावर 
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क विकसित 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय शुध्दिपत्रक क्रमांक-बीएमसी-२५२४/प्र.क्र.८१(भाग-२)/नवि-२१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४. 
संदर्भ : शासन निर्णय, नगरविकास विभाग, क्र.बीएमसी-२५२४/प्र.क्र.८१(भाग-१)/नवि-२१, दि.१४.०३.२०२४. 


शासन शुध्दिपत्रक :- 


मे.रॉयल वेस्टर्न इंडिया ch क्लब लिमिटेड यांना दिलेल्या महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील भूखंडाच्या 


भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण करण्यास, तसेच, उर्वरित भूखंडावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क 


विकसित करण्यास संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयातील 


HEY शरर्तीमधील अनुक्रमांक १०, अनुक्रमांक १३, अनुक्रमांक १५ व अनुक्रमांक २५ वगळण्यात येत आहे. तसेच, 


सदर शासन निर्णयातील अटी/शर्तीमधील अट क्र.१४ खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे. 


आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका हे मे.रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. या क्लबचे आजीवन 


(निःशुल्क) सदस्य असतील. मे.रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. मध्ये प्रत्येक वर्षी १ आजीवन (निःशुल्क) 


सदस्य नामनिर्देशीत करण्याबाबतचा अधिकार आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांना असेल. 


सदर शासन निर्णय शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतर "थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३१५१९०१२६१३२५ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GOVINDARAJ KORAMANNA HIRANYA GOWDA 
IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘URBAN DEVELOPMENT 


GOVINDARAJ KORAMANNA oeraenuew: 


0=10a32fa5e4e3aa5a8332798cc4e6ba 1 4f3 1905 1955769f69e69187ed 
hi 


22d67f03, postalCod 32, st=Mi it 
H | RA NYA G OW DA ber=4B6A32EE2B0D37280E72D06B8D 130B85460D5AD93BDAC01 


OEOB42FDCCD8715E6, GOVINDARAJ KORAMANNA HIRANYA GOWDA 
Date: 2024.03.15 19:11:42 +05'30 


(डॉ. के. एच. गोविंदराज) 
प्रधान सचिव (नगर विकास-२) 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. राजभवन, मुंबई. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः बीएमसी-२५२४/प्र.क्र.८१(भाग-२)/नवि-२१ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव व सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. सभापती, विधान परिषद/ मा. अध्यक्ष, विधानसभा, 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा. 

५. मा. सर्व विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्य 

६. मा. मुख्य सचिवांचे सह सचिव. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -२ नागपूर. 

९. मा. महाअधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 

१०.शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 

११.मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त. 

१२.आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

१३.महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर व प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व, मुंबई. 
१४.जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगरे जिल्हा. 

१५.सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, नगर विकास मंत्रालय, मुंबई. 
१६.निवडनस्ती(कार्या-नवि-२१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


